राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत मंजूर तरतूदीमधून राज्य 
प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा पुणे, ६ 
विभागीय व ३३ जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांना 
प्रशासकीय प्रशिक्षणाकरिता, ( प्रशिक्षण शुल्क ) सन 
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या प्रशासकीय प्रशिक्षण 
आराखडयास प्रशासकीय मान्यता व ३१ सहायक 
अनुदान (वेतनेतर ) करिता निधी वितरित करणेबाबत:- 
कार्यक्रमांतर्गत सन २०२२-२३ 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक टीआरएन २०२२/ WH.§3 /२२/१२-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ३० जानेवारी, २०२३ 


वाचा : १. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक टीआरएन-०९/प्रक्र.३९/०९/१२अ, 
दि.२३.९.२०११ 
२. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक टिआरएन-२०१४/ ४४०/ प्रक्र.६६/ 
१४/१२-अ, दि.१.११.२०१४. 
३. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक यशदा-२०१५/१२५५/ WH.283/ १५/ 
१२-अ, दि.३०.०४.२०१६ 
४. शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्र. अर्थसं२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थसंकल्प-३, दि.४ VIS, २०२२. 
५. अर्धशासकीय पत्र वित्त विभाग, क्र. अर्थसं २०२२/प्र.क्र.४३/अर्थसंकल्प ३, 
दि.५.एप्रिळ,२०२२ 
६. उपमहासंचालक, यडादा पुणे यांचे क्र.राप्रनिमूय/२०२२-२३/आर्थिक तरतुद/प्रक्र.१/२१, 
दि.१२.०५.२०२२ चे पत्र. 
७. शासन पत्र, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टीआरएन २०२२/प्रक्र.६३/१२-अ, 
दि.१०.६.२०२२ 
८. महासंचालक,यजञादा पुणे यांचे क्र.राप्रनिमूयं /२०२२-२३/आर्थिक तरतुद/प्रक्र.१/५३, 
दि.२१.६.२०२२ चे पत्र. 
९. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक टीआरएन २०२२/प्रक्र.६३ /२२/ 
१२-अ, दि. २ सप्टेंबर, २०२२. 
१०. महासंचालक,यजञादा पुणे यांचे क्र.राप्रनिमूयं /२०२२-२३/९१५ उद्यिष्ट /प्रक्र.०२/ 
१०२, दि.४.११.२०२२ चे पत्र. 
११. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक टीआरएन २०२२/ प्रक्र.६३ /22/ 
१२-अ, दि. १६ डिसेंबर, २०२२. 
१२. महासंचालक,यजञादा पुणे यांचे क्र.राप्रनिमूयं /२०२२-२३//<१५ उद्यिष्ट /प्रक्र.०२/ 
१५०, दि.२.१.२०२३ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा पुणे अंतर्गत, यशदा पुणे यांनी सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षात यशदा पुणे, ६ विभागीय व ३३ जिल्हास्तरीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांमध्ये एकूण १७०५१ 
प्रशिक्षणार्थी यांच्या ऑफलाईनव्दारा होणा-या प्रशासकीय प्रशिक्षणासाठी, प्रशिक्षण शुल्क दरानुसार 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन २०२२/ प्रक्र.६३ /22/ 92-31 


रु.२२२७.९६ लाख ( रुपये बावीस कोटी, सत्तावीस लाख, शहाण्णव हजार Had ) इतक्या प्रशासकीय 
प्रशिक्षणाच्या खर्चास संदर्भाधीन क्र. ९ अन्वये प्रशासकिय व वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे. 

आता, महासंचालक Ural YO यांनी संदर्भाधीन क्र. १२ अन्वये दि.१ एप्रिळ २०२२ ते दि.३१ डिसेंबर, 
२०२२ या ९ महिन्याच्या कालावधीत प्रशासकीय प्रशिक्षणा अंतर्गत निश्चित केलेल्या प्रशिक्षण 
आराखडयानुसार एकूण २२६५१ इतक्या प्रशिक्षणार्थी यांना एप्रिल ते डिसेंबर २०२२ कालावधीपर्यंत सर्व 
प्रशिक्षण संस्थामध्ये झालेल्या प्रशिक्षणाकरिता रु.१६९५.३२ लाख इतका खर्च झाला आहे. 

यशदा पुणे, ६ विभागीय व ३३ जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांना प्रशासकीय प्रशिक्षण खर्चापोटी 
HATHA एकूण रु. १६८०.०० लाख (अक्षरी रुपये सोळाशे ऐशी लाख, फक्त) इतका निधी ३१ सहायक 
अनुदान (वेतनेतर) म्हणून संदर्भाधीन क्र. ९ व ११ च्या शासन निर्णयान्वये वितरित करण्यात आला आहे. 

या प्रशिक्षण खर्चाकरिता सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील रु.४०.०० कोटी इतक्या अर्थसंकल्पिय 
तरतूदीनुसार ६०% च्या मर्यादेत अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर रु. २८०.०० लाख इतका निधी 
वितरणासाठी (अक्षरी रुपये दोनशे ऐंशी लाख फक्त) उपलब्ध करुन दिलेला आहे. त्यानुसार सदर निधी 
वितरित करण्याची बाब विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 
३. त्यास अधिन राहून, आता जानेवारी २०२२ व फेब्रुवारी २०२२ या पुढील प्रशासकीय प्रशिक्षण 
शुल्काच्या खर्चापोटी रु. २८०.०० लाख राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा पुणे, ६ 
विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांना व ३३ जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांना मागणी क्र. अ-४ 
२०७०- इतर प्रशासकीय सेवा ००- ००३ - प्रशिक्षण ०० - १०- राज्य प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यासाठी 
विविध सुविधा व सहाय यावरील खर्च (२०७० ०८५३) ३१ सहायक अनुदान ( वेतनेतर )” कार्यक्रमांतर्गत या 
लेखाशिर्षाखाली, सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
४. यासाठी होणारा रु.२८०.०० लाख (अक्षरी रुपये दोनशे ऐंशी लाख फक्त) इतका खर्च “ मागणी 
क्र.ए-४, २०७०-इतर प्रशासकीय सेवा ००-००३- प्रशिक्षण ००- १०- राज्य प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यासाठी 
विविध सुविधा व सहाय यावरील खर्च (२०७० ०८५३) "३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर) " या लेखाशिर्षाखाली 
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर अर्थसंकल्पिय अनुदानातून भागविण्यात येईल. 
५. सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यासाठी वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्रक्र.४३/ 
अर्थ-३, दि. ४ एप्रिल, २०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकाच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ९ येथील नमूद अटींची प्रस्तुत प्रकरणी 
पूर्तता होत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील भाग पहिला, 
उपविभाग एक, अनु.क्र. २७, परिच्छेद क्र.१४९ नुसार व सदर अधिकारातील रकाना क्र.६ खालील अटींच्या 
अधीन राहून प्रशासनिक विभागास प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०१३०१५२७००२३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, KAUMUDI 
RAVINDRA MARGAJ : 
(कौमुदी मरगज) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र-१, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन २०२२/ प्रक्र.६३ /22/ 92-31 


२. महासंचालक, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे, 
उपमहासंचालक, राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, 
पुणे, 
४. संचालक, राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे, 
५. लेखा अधिकारी, यशदा पुणे. 
६. अवर सचिव, नियोजन विभाग, १४४३, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
अवर सचिव, वित्त विभाग ( व्यय-४/ अर्थसंकल्प-१४) मंत्रालय, मुंबई -३२ 
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग / कार्यासन -२५ 
. संचालक/प्राचार्य, सर्व विभागीय व जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, 
१०. अपर मुख्य सचिव (सेवा), यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
११. निवड नस्ती, कार्यासन-१२-अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


